चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी 
यांचे अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २८ 
अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर, २०२१ 
वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९, दि.२४.०३.२०२१ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ 
४. मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०१/१९-२०/१०२, दिनांक ०२.०९.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये 
चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २८ अस्थायी 
पदांना सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास 
मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २८ अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ मध्ये 
दिनांक ०१.०३.२०२१ ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


वित्त विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या 
परंतु,ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. 


त्यानुसार चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत 
योजनेतील २८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या 
विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयान्वये 
निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९ 


या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, प्रधान शिर्ष २४१५, कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण, ०६- 
वनीकरण, २७७-शिक्षण, (००) (०३) “चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, चंद्रपूर" (२४१५- 
१०७७) या लेखा शिर्षाअंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी 


वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/ प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.१०.०८.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०९१७०८५६८३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S = Maharashtra, O = Government Of Mahi 
PRAKASH NARWANE कक s0500 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
IE, C=IN, 


G AJ E N D RA DN: CN = GAJENDRA PRAKASH NARWAN 


harashtra, OU 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 
५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 
६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, चंद्रपूर 
७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१०. वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५०/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकोर्ण-२०२९/प्र.क्र.५०/फ-९, दिनांक- ०९ सप्टेंबर, २०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र चंद्रपूर वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अधिपत्याखालील 
अस्थायी पदांची स्थिती:- 


(दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र. 'पदनाम 'पदसंख्या शेरा 
g संचालक (वनसंरक्षक दर्जा) ।१ शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ 
२ शारीरीक शिक्षण निर्देशव g प्र.क्र.४५/ फ-२, दि.१३.०२.२०१५ 
३ [लिपीक RR अन्वये 
४ | प्रयोगशाळा प 
५ [Roe 3767673131 
६  - मुख्य लेखापाल g 
७ केअर टेकर g 
८ Trot २ 
९ पफाई कामगार २ 
go «jure 77९ 
११ | अपर संचालक (निर्देशक) g 
'एकूण (१७ | 
१२ । उपअभियंता g शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ 
१३ । लघुलेखक Seas १ प्र.क्र.७९/फ-२, दि.३१.०३.२०१५ अन्वये 
१४ । वाहन चालक २ (संचालकाचे १ पद द्रिरुकक्‍्ती झाल्याने कमी 
१५ । वनरक्षक २ करण्यात आले आहे) 
१६ । ग्रंथालय प g 
एकुण ७ [| 
१७ | सहाय्यक वनसंरक्षक ३ शासन निणय क्रमांक एफडीएम-२०१४/ 
१८ | वनपरिक्षेत्र अधिव प्र.क्र.६२/फ-२ दि.०४.१२.२०१४ 
एकुण v नुसार सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची 
एकुण पदे (१७--७--४) २८ श्रेणी अबनत करुन वनपरिक्षेत्र अधिकारी 
हे पद दर्शविण्यात येत आहे. 
GAJENDRA दी 
PRAKASH NARWANE Nate festa, © = Goverment OF 
( गजेंद्र नरवणे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


